“HAM AM-9 - यवतमाळ वाठिम जिल्ह्यातील HAM 
AM-9 या पॅकेज अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 


कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक - सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.२४९/रस्ते-५ 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २०.११.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


यवतमाळ aera जिल्ह्यातील HAM AM-9 या पॅकेज अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामांना 


कामाचे नाव 


प्र.मा.संदर्भ दि. 


प्र.मा.किमत 
(कोटी) 


२ 


३ 


te} 


AM-9 (A) यवतमाळ जिल्हयातील औंढा 
नागनाथ व श्रीक्षेत्र माहुर यांना जोडणा-या 
यवतमाळ जिल्हयातील यवतमाळ 
जिल्हासिमा ते शोंबाळपिंपरी पुसद गुंज 
माहुर रस्त्याची सुधारणा करणे (रामा- 
२५७,रामा-५१ व रामा-२६५ लांबी ६१.४५० 
कि.मी). 


AM-9 (A) शासन निर्णय 
क्र. पीएलएन-२०१६ 
/सिआर  (२३८०/नि.३ 
मंत्रालय,मुंबई-३२ दि. 
३०/११/२०१६, लांबी 
६६.०० कि.मी.; रू. 
१९९.९२ कोटी. 


१९९.९२ 


AM-9 (8) यवतमाळ जिल्हयातील पुसद 
या तालुका मुख्याळयास यवतमाळ जिल्हा 
मुख्यालयाशी जोडणा-या दिग्रस ते पुसद व 
दारव्हा नेर रस्त्याची सुधारणा करणे (रामा- 
२५७, लांबी ५०.१७३ कि.मी.) 


AM-9 (8) शासन निर्णय 
क्र. पीएलएन-२०१६ 
/सिआर  (२४११/नि.३ 
मंत्रालय,मुंबई-३२ दि. 
३०/११/२०१६, लांबी 
५५.०० कि.मी. रू. 
१६६.३२ कोटी. 


१६६.३२ 


i) AM-9 (C- i) यवतमाळ जिल्हयातील 
घाटंजी या तालुका मुख्यालयाला 
यवतमाळ जिल्हा मुख्याळयाशी जोडणा-या 
यवतमाळ कोळंबी घाटंजी रस्त्याची 
सुधारणा करणे (रामा-३१६, रामा-२७३ व 
रामा-२६७ लांबी ४२.८४८ कि.मी.) 


AM-9 (C- i) शासन 
निर्णय क्र. पीएलएन- 
२०१६ /सिआर 
(२४५३)/नि.३ 

मंत्रालय,मुंबई-३२ दि. 
३०/११/२०१६, लांबी 
३५.०० कि.मी. रू. 
१०९.२० कोटी. 


१०९.२० 


ii) AM-9 (C- ii) यवतमाळ जिल्हयातील 
पांढरकवडा व झरी जामनी या तालुका 


AM-9 (C- ॥ शासन 
निर्णय क्र. पीएलएन- 


१०५.८४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.२४९/रस्ते-५ 


माचे नाव 


प्र.मा.संदर्भ दि. 


प्र.मा.किमत 
(कोटी) 


मुख्यालयाला यवतमाळ जिल्हा 
मुख्यालयाशी जोडणा-या पांढरकवडा 
शिबला ते झरी जामनी रस्त्याची सुधारणा 
करणे (रामा-२७२, लांबी ३४.८९६ कि.मी.) 


२०१६ /सिआर 
(२४७६)/नि.३ 

मंत्रालय,मुंबई-३२ दि. 
०१/१२/२०१६, लांबी 
३५.०० कि.मी. रू. 


१०५.८४ कोटी. 


AM-9 (9) यवतमाळ जिल्हयातील 
यवतमाळ व वाशिम या दोन जिल्ह्यांना 
जोडणाऱ्या यवतमाळ दारव्हा कुपटा 
रस्त्याची सुधारणा करणे (रामा-२८२, व 
रामा-२९० लांबी ६२.६३० कि.मी.) 


i) AM-9 (E- i) वाशिम जिल्हयातील 
कुपटा- मंगरुळपीर रस्त्याची सुधारणा 
करणे (रामा-२८२, व रामा-२९० लांबी 
१९.२६ कि.मी.) 


AM-9 (9) शासन निर्णय 
क्र. पीएलएन-२०१६ 
/सिआर  (२५०२//नि.३ 
मंत्रालय,मुंबई-३२ दि. 
०१/१२/२०१६, लांबी 
९४.०० कि.मी. रू. 
२८३.९२ कोटी. 


२८३.९२ 


ii) AM-9 (E- i) वाशिम जिल्हयातील 
कारंजा व मानोरा या दोन तालुका 
मुख्याळलयांना जोडणाऱ्या कारंजा ते मानोरा 
रस्त्याची सुधारणा करणे (रामा-२८७, लांबी 
३५.२४ कि.मी.) 


AM-9 (E- ii) शासन 
निर्णय क्र. पीएलएन- 
२०१६ /सिआर 
(२४४८)/नि.३ 
मंत्रालय,मुंबई-३२ 
दि.३०/११/२०१६, लांबी 
३४.०० कि.मी. रू. 
१०२.४८ कोटी. 


१०२.४८ 


एकुण 


९६७.६८ 


उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.९६७.६८ कोटी (रुपये नऊशे सदुसष्ठ कोटी, अडुसष्ठ लक्ष फक्त) अंदाजित 
खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदरच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्प 
किंमत-8?७, भाववाढ, सेवा वाहिनी स्थलांतरण, भूसंपादन, इतर किंमत, सल्लागार शुल्क या बाबींचा 
समावेश आहे. 

मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी सदर कामासाठी रु.१३७६.२९ कोटी 
इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात Estimate project cost 


excluding escalation, भाववाढ, Change of Scope, सेवा वाहिनी स्थलांतरण, सल्लागार शुल्क, वस्तु 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.२४९/रस्ते-५ 
व सेवा कर (GST), स्वतंत्र अभियंता नेमणूक, प्रत्यक्षात काम करतांना कमी जास्त झालेला खर्च या 
बाबींचा समावेश आहे. 

सदर कामाच्या रु. १३७६.२९ कोटी (रुपये तेराशे शाहात्तर कोटी, एकोणतीस लक्ष, फक्त) 
इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

यवतमाळ वाशिम जिल्ह्यातील HAM AM-9 या पॅकेज अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामांच्या 


सुधारित अंदाजपत्रकास रु. १३७६.२९ कोटी (रुपये तेराऱो SETA कोटी, एकोणतीस लक्ष, फक्त) इतक्या 


रकमेस या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कारणे प्राप्त प्रतमा.नुसार प्रत्यक्षात निव्वळ एकुण प्र.मा. प्राप्त 
किंमत (कोटीत) | कार्यान्वीत वाढ किंमतीच्या 
केल्यानुसार | (कोटीत) अनुषंगाने 
किंमत बाब निहाय 
(कोटीत) टक्केवारी % 
हि Civil Cost ८०७.१४ ६९१.७० -११५.४४ -११.९३% 
Escalation ४०.३६ २०६.०३ १६५.६७ १७.१२% 
Contingencies ८.४७ | 0.00 -€.39 -०.८८% 
Incidental Charges & 
छं । ८.५६ या -€.46 -०.८८% 
Preoperative Expenses 
4 | Financing Charges 90.29 | 0.00 .00 -१०.२७ -१.०६% 
Interest During 
द ६०.०९ या -§0.08 -§.29% 
Construction 
Consultancy Charges 
9 (DPR Prepartion 8.08 ८.६२ -०.४७ -०.०५% 
Charges) 
Land Aquistion, Tree 
८ । ५.१२ १७७ | -४.१२ -0.83% 
Cutting etc. 
Q | Utility Services १४.५८ ९७.६० ८३.०२ L.4L% 
Road Side 
शि ४.०१ या -४.०१ -०.४१% 
Abboriculture 
ES Change of scope a a ५७.६४ ५७.६४ ५.९६% 
‘ १७. 19. . 
(COS) र 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.२४९/रस्ते-५ 


अ.क्र शि प्राप्त WALA । प्रत्यक्षात निव्वळ । एकुण प्र.मा. प्राप्त 
किंमत (कोटीत) । कार्यान्वीत वाढ किंमतीच्या 
केल्यानुसार | (कोटीत) अनुषंगाने 
किंमत बाब निहाय 
(कोटीत) टक्केवारी % 
Independent Engineer 
१२ a ६.५३ ६.५३ ०.६७% 
Fee 
Goods and Services 
Tax 
93 | (item po .00 ३०७.१७ ३०७.१७ 39.98% 
॥९०.१--२--७--९--११--१२)* 
१८% 
एकुण ९६७.६८ १३७६.२९ | ४०८.६१ ४२.२३% 

२. नियोजन विभागाने SALT. ३५/२०२३/१४३३ दि.१८.०१.२०२३ अन्वये सदर प्रस्तावास सहमती 
प्रदान केलेली आहे. 

३. या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती यांची राहिल. 

४. सदर कामावरील खर्च हा लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एच ७, ५०५४ मार्ग व पूल यावरील 


भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) 
(०३) हायब्रीड अँन्युईटी च्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते व पूल यांच्या बांधकाम 
प्रकल्पासाठी राज्यश्ञासनाचे अनुदान (कार्यक्रम) (५०५४५२४२) ५३ मोठी बांधकामे” या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.५ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त 
विभागाच्या पत्र क्र.सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-२, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये निर्गमित 
केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे- 


६.१) सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 


योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७४७ तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


६.२) 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.२४९/रस्ते-५ 


समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे 
याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहील. 


६.३) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा 
प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी 
विभागाची राहील. 


9. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२०११५२१११९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GIRIBUWA LALEETAGOURI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 

G | R | B U WA 2.5.4.20=SbbfccOab611e512e681dec8al19d52ad56c 
e55fc27335f4a7e1f01 afea65752, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


LA L E ETA G O U R | serialNumber=5C1486B2EE3003A0B1 BCOB86E8678F 
C8539AB726CD03BD45E6C07178746085B5, 
cn=GIRIBUWA LALEETAGOURI 
Date: 2023.11.20 11:51:55 +05'30' 


(ललितागौरी गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) मुंबई 
महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर. 
महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
वित्त विभाग, (व्यय-११)मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद 
निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


